कोविड-१९ साथरोग प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभुमीवर 
महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य 
योजनेंतर्गत हमी तत्वावर उपचाराच्या दाव्याची 
अंगीकृत रुग्णालयास प्रतीपुर्ती करण्यासाठी 
२२१० जी २८९ (TSP) या लेखाशिर्षाखाली 
निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मफुयो-२०२१/प्र.क्र. ११६/आरोग्य-६ 
गो.ते. रुग्णालय आवार, १० मजला, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - Yoo ००१ 
दिनांक: ०८ ऑक्टोबर, २०२१ 


वाचा :- 
१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. रास्वयो-२०१८/प्र.क्र.9४/आरोग्य-६, 
दिनांक २६ फेब्रुवारी, २०१९. 
२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक: अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३,दि. १६ एप्रिळ, २०२०. 
३) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि. ०४ मे, २०२०. 
४) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. रास्वयो-२०१८/प्र.क्र.८०/आरोग्य-६, 
दिनांक २३ मे, २०२०. 
५) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. रास्वयो-२०२०/प्र.क्र.८०/आरोग्य-६, दिनांक 
०१ डिसेंबर, २०२० 
६) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. रास्वयो-२०२०/प्र.क्र.८०(भाग-१)/आरोग्य-६, 
दिनांक २६ ऑगस्ट, २०२१ 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. मफुयो-२०२०/प्र.क्र.२७०/आरोग्य-६, दिनांक 
१५ मार्च, २०२१ 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. मफुयो-२०२१/प्र.क्र.११८/आरोग्य-६, दिनांक 
०३ ऑगस्ट, २०२१ 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. रास्वयो-२०२०/प्र.क्र.८०(भाग-१/आरोग्य-६, 
दिनांक २६ ऑगस्ट, २०२१ 
१०) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आरोग्य हमी सोसायटी यांचे पत्र क्रमांक 
राआहसो/लेखा/प्रअ/५४२६/७४३/२०२१, दिनांक २७ एप्रिल, २०२१. 
११) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.५/कार्यासन-६, दि. 
३० सप्टेंबर, २०२१. 


S 


Ss 


< 


प्रस्तावना :- 


राज्यामध्ये दिनांक २६ फेब्रुवारी, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सुधारित महात्मा ज्योतिराव 
फुले जन आरोग्य योजनेशी आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना संलग्नीकरण करुन 
एकत्रित स्वरुपात मे. युनायटेड इंडिया इन्श्युरन्स कंपनीच्या सहकार्याने दिनांक ०१.०४.२०२० पासून 
अंमलात आली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मफुयो-२०२१/प्र.क्र.११६ /आरोग्य-६ दिनांक ०८ ऑक्टोबर, २०२१ 


२. कोविड-१९ साथरोगाची राज्यातील परिस्थिती पाहता महात्मा ज्योतिराव Ho जन आरोग्य 
योजनेची व्याप्ती दिनांक २३ मे, २०२० च्या शासन निर्णयान्वये वाढविण्यात आली असून सदर योजना 
राज्यातील सर्व नागरिकांसाठी राज्यातील पुरावाजन्य कागदपत्राचे आधारावर लागू करण्यात आली 
आहे. 


३. दिनांक २३ मे, २०२० च्या शासन निर्णयातील परिशिष्ट -क मध्ये समाविष्ट असलेले काही 
किरकोळ व काही मोठे उपचार व काही तपासण्या ज्या महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना व 
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेंतर्गत समाविष्ट नाहीत. त्या उपचार व तपासण्या (एकूण ६७ उपचार) 
सदरील योजनेंतर्गत अंगीकृत रुग्णालयांमध्ये सर्व लाभार्थ्यांना (योजनेंतर्गत लाभार्थी असलेले व लाभार्थी 
नसलेले) CGHS च्या दरानुसार (NABH/NABL) उपलब्ध करुन देण्यास देखील शासन मान्यता दिली 
आहे. सदर खर्चाची प्रतिपूर्ती संबंधित रुग्णालयास राज्य आरोग्य हमी सोसायटी मार्फत करण्यात येणार 
आहे. 


४. मे. युनायटेड इंडिया इन्त्युरन्स कंपनीसोबत झालेल्या सांमजस्य करारातील तरतुदीनुसार 
महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेच्या लाभार्थ्यांपैकी Category-B &C मध्ये समाविष्ट 
लाभार्थ्याना हमी (Assurance) तत्त्वावर विमा संरक्षण पुरविण्यात येत आहे. 


५. सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय दिनांक 23.04.2020 अन्वये घेण्यात आलेल्या 
निर्णयास वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. दि.११.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये सदर 
योजनेस खाजगी अंगीकृत रूग्णालयांना खुले करण्यात आलेले १२० उपचार वगळून उर्वरीत बाबी 
कायम ठेवून दि.०१.०४.२०२१ ते.दि.३०.०६.२०२१ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती. 
तसेच शासन निर्णय दिनांक २६ ऑगस्ट, २०२१ अन्वये दिनांक ०१ जुले, २०२१ ते दिनांक ३० सप्टेंबर, 
२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 

६. महात्मा ज्योतिराव HS जन आरोग्य योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सन २०२१-२२ या वित्तीय 
वर्षासाठी २२१० जी २८९, या लेखाशिर्षाखाली रू. ५० कोटी, जुले, २०२१ मध्ये पुरवणी मागणीद्वारे रू. 
३० कोटी असा एकूण रु. co कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला आहे. सदर 
अर्थसंकल्पीत निधीपैकी संदर्भ क्र.८ येथील शासन निर्णयान्वये एकूण रू. २५.०३ कोटी इतका निधी 
राज्य आरोग्य हमी सोसायटीस वितरीत करण्यात आला आहे. 

७. महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत दिनांक २३.०५.२०२० ते दिनांक ३१.०१.२०२१ 
पर्यंतच्या हमी तत्वावरील दाव्यांची अंगीकृत रुग्णालयास प्रतिपुर्ती करण्यासाठी एकूण 
रु.२,११,७४,७४१/- इतक्या रकमेची मागणी करण्यात आली होती. दिनांक १५.०३.२०२१ च्या शासन 
निर्णयान्वये दिनांक २३.०५.२०२० ते दि.१२.१०.२०२० या कालावधीकरीता रु.१,००,१८,६५६/- इतका 
निधी प्राप्त झाला असून दिनांक १३.१०.२०२० ते दि.३१.०१.२०२१ या कालावधीकरीता रु. 
१,११,५६,०८५/- इतका निधी राज्य आरोग्य हमी सोसायटीस वितरित करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय:- 


दिनांक १३.१०.२०२० ते दिनांक ३१.०१.२०२१ या कालावधीत अनुसूचित जमातीच्या प्रत्यक्षात 
लाभ घेतलेल्या एकूण रु.१,११,५६,०८५/- इतक्या रकमेच्या हमी तत्वावरील उपचारांना पुर्वमान्यता 
(Preauth) देण्यात आली असून त्याआधारे अंगीकृत रुग्णालयांकडून दावे सादर करण्यात येत आहेत. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मफुयो-२०२१/प्र.क्र.११६ /आरोग्य-६ दिनांक ०८ ऑक्टोबर, २०२१ 


२. राज्य आरोग्य हमी सोसायटीकडील उपलब्ध तपशील व सन २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पित 
तरतूदीनुसार महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत हमी तत्वावर अंगीकृत रुग्णालयात 
वैद्यकीय उपचार पुरविण्यात येत असलेल्या लाभार्थ्याच्या खर्चाची (दाव्यांची) संबंधित अंगीकृत 
रुग्णालयांना प्रतीपुर्तीकरीता खालील नमूद केलेल्या लेखाशिर्षातर्गत रु. १,११,५६,०८५/- (अक्षरी रुपये 
एक कोटी अकरा लक्ष छप्पन्न हजार पंच्याऐंशी फक्त) एवढा wand निधी राज्य आरोग्य हमी 
सोसायटीच्या खात्यावर तात्काळ वर्ग करण्यासाठी नियंत्रक अधिकाऱ्याकडे सुपुर्द करण्यात येत आहे. 
सदर रक्कमेचा धनादेश राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या नावे काढण्यात यावा. 


मागणी क्रं. टी-०५ 

२२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 

०३ - ग्रामीण आरोग्य सेवा - विषम चिकित्सा 

७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजना 

(०१)- जनजाती क्षेत्र उप योजनांतर्गत योजना 

(09) (०६) - महात्मा ज्योतिबा HS जन आरोग्य योजना (राज्य योजना)(टीएसपी) 
२२१० जी २८९ (दत्तमत) ३१- सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) 


2. सदर निधी सोसायटीकडे वर्ग करण्यास अनुदानाचे देयक अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
यांच्याकडे सादर करण्यासाठी प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई हे आहरण व 
संवितरण अधिकारी तसेच सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई हे नियंत्रक 
अधिकारी असतील. 


४. आदिवासी उप योजनेंतर्गत उपलब्ध झालेला निधी खर्च करताना आदिवासी विकास 
विभागाच्या दिनांक 30.08.2029 च्या शासन निर्णयामध्ये नमूद सर्व अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे पालन 
राज्य आरोग्य हमी सोसायटीने करावे. 


५. वित्त विभागाच्या दिनांक १६.०४.२०२० च्या शासन परिपत्रकान्वये दिलेल्या सुचनांचे सर्व 
संबंधितानी काटेकोरपणे पालन करावे. तसेच प्रमाणित करण्यात येते की, सदर परिपत्रकासोबतच्या 
परिशिष्टातील नमुद अटींची पुर्तता झाली आहे. 


६. सदर शासन Poe आदिवासी विकास विभागाच्या दिनांक ३०.०९.२०२१ च्या शासन 
निर्णयानुसार व वित्त विभाग अनौ.संदर्भ क्र.६१५/२०२१/व्यय-१४, दिनांक २२.०९.२०२१ अन्वये दिलेल्या 
सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२११००८११३७४३९९१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मफुयो-२०२१/प्र.क्र.११६ /आरोग्य-६ दिनांक ०८ ऑक्टोबर, २०२१ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


gitally signed by S 


5 y Dattaram Mahat ar 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

S a ny a y PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Mahi 
2.5.4.20=759d43d3ca03f08520a6d49169531e74206cd 


390898bbe0690fead8f00fé6a3eb, 
a a fa aa) pseudonym=80E93D8EE476E7 190080D9A7 194A8F4C 
4198CFFD, 
ber=09A8917EDE7 15503310B61D8A24357A 


M a h a d e S h Wa r 945B188F3A254ABA25AC8365BB66E4EE8, ‘Sanjay 


2021.09.23 15:49:33 +05'30' 


(संजय महाडेश्वर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल, लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 


. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आरोग्य हमी सोसायटी, मुंबई. 

. संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

. सहसंचालक, (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे. 
. प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई (३ प्रती). 
९. 


नियोजन विभाग (कार्यासन१४७२), मंत्रालय, मुंबई. 


१०. आदिवासी विकास विभाग (कार्यासन-६),मंत्रालय,मुंबई. 

११.वित्त विभाग, कार्यासन - व्यय -१३/अर्थसंकल्प-९, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१२.अर्थसंकल्प शाखा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३.निवड नस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


